राज्यातील सर्व माथाडी मंडळे व 
सुरक्षा रक्षक मंडळांचे लेखापरीक्षण 
करण्यासाठी राज्यस्तरीय पॅनल 
गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन निर्णय क्र. युडब्ल्युए-२०१७/प्र.क्र.१४४/कामगार-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांकः- ३०/०८/२०२४ 


वाचाः- १) शासन निर्णय क्र.युडब्ल्युए-१३१२/प्र.क्र.३२०९/कामगार-५, दि.१७ जुले, २०१२. 
२) शासन निर्णय क्र.युडब्ल्युए-१३१२/प्र.क्र.३२०९/कामगार-५, दि.०६ एप्रिल, २०१३. 
3) कामगार आयुक्त यांचे पत्र क्र.सुरक्षा/मुंबई/२०१६/कार्यासन-१४, दि.०५ जानेवारी, २०१७. 
४) शासन निर्णय क्र.युडब्ल्युए-१३१२/प्र.क्र.३२०९/कामगार-५, दि.१८ जानेवारी, २०१७. 
५) शासन निर्णय क्र.युडब्ल्युए-२०१७/प्र.क्र.१४४/कामगार-५, दि.१६ जानेवारी, २०१८. 
६) शासन निर्णय क्र.युडब्ल्युए-२०१७/प्र.क्र.१४४/कामगार-५, दि.११ ऑक्टोंबर, २०१८. 
७) शासन निर्णय क्र.युडब्ल्युए-२०१७/प्र.क्र.१४४/कामगार-५, दि.०९ सप्टेंबर, २०१९. 
८) कामगार आयुक्त यांचे पत्र क्र.माथाडी/लेखापॅ/२०२०/कार्यासन-१४, दि.२७ जुले, २०२०. 
९) कामगार आयुक्त यांचे पत्र क्र.माथाडी/लेखापॅ/२०२०/कार्यासन-१४, दि.२२ सप्टेंबर, २०२०. 
१०) शासन निर्णय क्र.युडब्ल्युए-२०१७/प्र.क्र.१४४/कामगार-५, दि.२१ ऑक्टोंबर, २०२०. 
११) अध्यक्ष, सुरक्षा रक्षक मंडळ, बृहन्मुंबई आणि ठाणे जिल्हा यांचे क्र.सुरमं/अध्यक्ष/२०२४-३१, 
दि.०७ मार्च, २०२४. 
१२) कामगार आयुक्त यांचे पत्र क्र.माथाडी-सुरक्षा/मुंबई/लेखापरि./राज्य.पॅनल गठीत/२०२४/ 
कार्या-१४/४९, दि.१० मे, २०२४. 


Se wawwere vee आळी ee la 


प्रस्तावनाः- 

महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९६९ 
च्या कलम ८ व महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१ च्या कलम 
९ नुसार महाराष्ट्रातील कामगार विभागांतर्गत सर्व माथाडी मंडळे व सुरक्षा रक्षक मंडळे यांच्या 
लेखापरीक्षणासाठी संदर्भ क्र.२ मधील दि.०६.०४.२०१३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यस्तरीय पॅनल 
गठीत करण्यात आले होते. दरम्यान संदर्भाधीन दि.१६.०१.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार भारताचे 
नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी नियुक्‍त केलेल्या Moats सनदी लेखापाल यांचेकडून मुल्यकथन 
(कोटेशन) मागवून माथाडी व सुरक्षा रक्षक मंडळांचे वैधानिक लेखापरीक्षण (Statutory Audit) करून 
घेण्यासाठी कामगार आयुक्तांनी निवड प्रक्रिया पूर्ण करावी असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार 
कामगार आयुक्त यांनी संदर्भाधीन दि.२७.०७.२०२० रोजीच्या पत्राद्वारे सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार 
दि.०६.०४.२०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेले पॅनल दि.२१.१०.२०२० रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये बरखास्त करण्यात येवून १०९ लेखापरीक्षकांच्या राज्यस्तरीय पॅनलला ३ वर्षाच्या 
कालावधीसाठी विहित अटी व शार्तीस अनुसरून मान्यता देण्यात आलेली होती. आता, कामगार आयुक्‍त 
आणि अध्यक्ष, सुरक्षा रक्षक मंडळ बृहन्मुंबई आणि ठाणे जिल्हा यांनी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरुन दि.२१.१०.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लेखापरीक्षणाकरिता गठित करण्यात आलेल्या 
राज्यस्तरीय पॅनेलला मुदतवाढ देण्यासंदर्भात शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः युडब्ल्युए-२०१७/प्र.क्र.१४४/कामगार-५ 


शासन निर्णयः- 

सर्व माथाडी मंडळे व सुरक्षा रक्षक मंडळे यांच्या लेखापरीक्षणासाठी दि.२१.१०.२०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या १०९ सनदी लेखापरीक्षकांच्या पॅनलला एका वर्षाकरीता मुदतवाढ 
देण्यास शासनाकडून मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच याबाबत दि.२१.१०.२०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता करणे आवश्‍यक राहील. 

सदर आदेश महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१ 
मधील कलम ८(४) व कलम ९(२) , तसेच महाराष्ट्र माथाडी, हमाळ व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे 
नियमन कल्याण) अधिनियम, १९६९ मधील कलम Wl) व कलम ८(२) मधील प्राप्त प्राधिकारानुसार आदेशा 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्यांचा संकेतांक २०२४०८३०१५४६१९८५१० असा आहे. हा निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने 
D | L | Pp A Pp Pp A S A H E B Dv osGOVEIENT OF MAHARASHTA INDUSTRIES ENERGY AND 


2.5.4.20=6528325b6f91 0d002dacde58c70eb2e2ccbcc8ae23abbb268fad63bcf0240 
50०, postalCode=400032, st=Maharash 


VANIRE serie” tearoom 
(दिलीप आ. वणिरे) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रतः- 
१.मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२.मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३.मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४.मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५.मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६.मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७.सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 
८.मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
९.मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०.मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११.मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१२.प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय यांचे स्वीय सहायक, मुंबई 
१३.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक,उद्योग,ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१४.कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, बांद्रा, मुंबई 
१५.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१६.सह आयुक्‍त (माथाडी), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१७.अपर कामगार आयुक्त, पुणे / नागपूर 
१८.अध्यक्ष, सर्व सुरक्षा रक्षक मंडळे, 
१९.अध्यक्ष, सर्व माथाडी मंडळे, 
२०.संबंधित सनदी लेखापाल / लेखापाल कंपनी (एकूण १०९) 
२१.निवड नस्ती (कामगार-५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


